मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 


प्रादेशिक विभाग, पुणे यांच्या 
अधिपत्याखालील कार्यालयातील 
अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


शासन निर्णय क्र. सीओएन २०२३/प्र.क्र.२१/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०३ एप्रिळ, 2023 


संदर्भ : १) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. सीओएन-२०२२/प्र.क्र.५४/प्रशासन-१ 

दि.०७ ऑक्टोबर, २०२२ 

२) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, 

दि.०८ फेब्रुवारी, २०२३. 

3) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे 
दि.०९ फेब्रुवारी, २०२३ रोजीचे पत्र 

४) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे यांचे 
दि.०२ मार्च, २०२३ रोजीचे पत्र. 

५) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सातारा यांचे 
दि.१३ फेब्रुवारी, २०२३ रोजीचे पत्र. 

६) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, कोल्हापूर यांचे 
दि.१७ फेब्रुवारी, २०२३ रोजीचे पत्र. 

७) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सोलापूर यांचे 
दि.०९ फेब्रुवारी, २०२३ रोजीचे पत्र. 


शासन निर्णय -: 


उपरोक्त संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 


प्रादेशिक विभाग, पुणे; अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे; अधीक्षक अभियंता, 


सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सातारा; अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, कोल्हापूर व 


अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सोलापूर यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील 


अस्थायी पदे दि. ०१ सप्टेंबर, २०२२ ते दि. २८ फेब्रुवारी , २०२३ पर्यंत चाळू ठेवण्यात मान्यता देण्यात 
आली होती. 


२. आता या झासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे; 


अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे; अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, 


सातारा; अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, कोल्हापूर व अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२३/प्र.क्र.२१/प्रशासन-१ 


बांधकाम मंडळ, सोलापूर यांच्या auras कार्यालयातील सोबत दर्शविलेल्या 
विवरणपत्रानुसार नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील ३४२८ पदे, रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील 


४२० पदे व जिल्हा परिषद अस्थायी आस्थापनेवरील ६६ पदे अशा एकूण ३९१४ पदांना सहा 


महिन्यांपेक्षा जास्त काळ रिक्‍त नाहीत, या अटीच्या अधीन राहून दिनांक ०१ मार्च, २०२३ पासून 


दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२३ पर्यंत चाळू ठेवण्यास शासन मंजूरी देत आहे. 


३. दि. २५ नोव्हेंबर, २००४ च्या शासन निर्णयान्वये सार्वजनिक बांधकाम विभागांतर्गत स्थापत्य 


शाखेतील क्षेत्रिय स्तरावरील नियमित संवर्गापैकी ३४ संवर्गातील पदांचा आणि दि. २२ फेब्रुवारी, २०११ 


च्या शासन निर्णयान्वये उर्वरित ३५ पासून पुढील संवर्गातील पदांचा सुधारीत आकृतीबंध निश्चित 


करण्यात आलेला आहे. या शासन निर्णयातील तरतूदी/सूचनांचे पालन करण्यात यावे. 


8. या बाबीवरील खर्च मंडळ कार्यालयातील पदांसाठी २०५९-सार्वजनिक बांधकामे ८०- 


सर्वसाधारण, ००१- VASA व प्रशासन (चार) पर्यवेक्षण (योजनेतर) व विभाग/ उपविभागांतर्गत 


पदांसाठी २०५९-सार्वजनिक बांधकामे, ८०- सर्वसाधारण - ००१-संचाळन व प्रशासन (पाच) 


कार्यान्वयन (योजनेतर) या लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


५. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०८ फेब्रुवारी, २०२३ 


या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार सदर शासन 


निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०४०३११५९२५९८१८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


signed by SHINDE VIKRAMSINGH PRAKASHRAO 
c= GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 


SHINDE VIKRAMSINGH scses desea 
PRAKASHRAO ae HINDE VIRANSINGH PRAKASHRAO 


ate: 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२३/प्र.क्र.२१/प्रशासन-१ 


२) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे /सातारा / कोल्हापूर / सोलापूर. 
प्रत, १ महालेखापाल-१ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
2) महालेखापाल -२ (लेखापरीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३) जिल्हा कोषागार / उप कोषागार अधिकारी, पुणे / सातारा / कोल्हापूर / सोलापूर. 
४) वित्त विभाग (व्यय-११) / (आ.पु.क.), मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


५) कार्यासन अधिकारी, सेवा-४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२३/प्र.क्र.२१/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (१) नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे ( ३४ संवर्गाच्या आतील) 


दि.०१/०३/२०२३ 
दि.२८/०२/२०२३ दि.२८/०२/२०२३ | दि.२८/०२/२०२३ 
मतं ती त पासून 
जु पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ say 
, दि.३१/०८/२०२३ 
कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या नयी 
क्र. दस्त ती उ प Gia “Gea पर्यंत मुदतवाढ 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये पावत्या रती 
* द्यावयाच्या पदांची 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट ौ 
संख्या 
g R 3 4 & द 
१ | मुख्य अभियंता सा. बां. ०६ शिंगं शिका o& 
प्रादेशिक विभाग, पुणे 
२ | अधीक्षक अभियंता, १७० a SS १७० 
सा.बां.मंडळ, पुणे 
३ धोक्षक अभियंता, ८० .. | शिका ८० 
सा.बां.मंडळ, सातारा 
४ | seer अभियंता, १३२ शिंका शिका १३२ 
सा.बां.मंडळ , कोल्हापूर 
ण धीक्षक अभियंता, सा. ८० शिंगी शिंक ८० 
बां. मंडळ, सोलापूर 
'एकूण ४६८ 1 0___| a ४६८ 
विवरणपत्र (२) नियमित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे ( ३४ संवर्गाच्या पुढील) 
दि.२८/०२/२०२३ | दि.२८/०२/२०२३ नि 
Gas ‘age दि.२८/०२/२०२३ पर्यंत | पासून 
अ. क कल ot is मुदतवाढ देण्यात | दि.३१/०८/२०२३ 
कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या त्यानं Gas 
क्र जीलन क अशी pa पपा आलेल्या अस्थायी | पर्यंत मुदतवाढ 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये ल जम Saat शाय 
; पदांमध्ये झालेली घट | द्यावयाच्या पदांची 
संख्या. झालेली वाढ. ७ 
संख्या 
१ र 3 4 & द 
१ | मुख्य अभियंता सा.बां. ०१ na , | ०१ 
प्रादेशिक विभाग, पुणे 
२ | अधीक्षक अभियंता, १००३ शिंग शिंगं १००३ 
सा.बां.मंडळ, पुणे 
३ धीक्षक अभियंता, ३७८ शिका Lo ३७८ 
सा.बां.मंडळ, सातारा 
४ | अधोौक्षक अभियंता, ७०३ Ll 1__ ८ | ७०३ 
सा.बां.मंडळ, कोल्हापूर 
५ | अधोक्षक अभियंता, ५२५ शिका 4 ५२५ 
सा.बां.मंडळ, सोलापूर 
'एकूण २६१० 11 0 | 0] २६१९० 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२३/प्र.क्र.२१/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (३) विश्रामगृहासाठीची पदे 


दि.२८/०२/२०२३ | दि.२८/०२/२०२३ | दि.२८/०२/२०२३ कत 
a पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ | 39/52/2023 
* कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या पर्यंत 
क्र. केक जा ली त्या वयो ध्यानी, गा पर्यंत मुदतवाढ 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये । अस्थायी पदांमध्ये सा. र 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट : zi 
संख्या 
१ २ २ 4 & द 
१ | मुख्य अभियंता सा. बां. a i] aan [| 
प्रादेशिक विभाग, पुणे 
२ धीक्षक अभियंता, ८६ Ls aa ८६ 
सा.बां.मंडळ, पुणे 
३ Mah अभियंता, ६१ शिगा शिका ६१ 
सा.बां.मंडळ, सातारा 
¥ धीक्षक अभियंता, ११५ शिण शिका ११५ 
सा.बां.मंडळ, कोल्हापूर 
५ | अधीक्षक अभियंता, ug Le] a ५७ 
सा.बां.मंडळ, सोलापूर 
एकूण ३8१९ a, pe ३१९ 
विवरणपत्र (४) यांत्रिकीची पदे 
दि.२८/०२/२०२३ | दि.२८/०२/२०२३ | दि.२८/०२/२०२३ टी 
व पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत WRITS | fee 212628 
| कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या वी 
क्र. अस्थानी पाची Satie सली थोरो. दव पर्यंत मुदतवाढ 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये । अस्थायी पदांमध्ये Se 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट : aa 
संख्या 
१ २ ३ 4 & द 
१ | मुख्य अभियंता सा.बां. ०१ शिका = | oR 
प्रादेशिक विभाग, पुणे 
२ | अधोक्षक अभियंता, ०२ fo | Le ०२ 
सा.बां.मंडळ, पुणे 
३ | अधौक्षक अभियंता, १२ L_ | शिव QR 
सा.बां.मंडळ, सातारा 
डु धीक्षक अभियंता, ०३ शिका शिका ०३ 
सा.बां.मंडळ, 
कोल्हापूर 
५ | अधौक्षक अभियंता, १३ 1] शिंग १३ 
सा.बां.मंडळ, सोलापूर 
एकूण ३१ [= ee | ee =e ३१ 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओएन २०२३/प्र.क्र.२१/प्रशासन-१ 


विवरणपत्र (५) जिल्हा परिषदेसाठी पदे 


दि.२८/०२/२०२३ | दि.२८/०२/२०२३ | दि.२८/०२/२०२३ वव की 
प पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत मुदतवाढ sou ROR 
| कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या | देण्यात आलेल्या व 
क्र. कां दो. पय याय पर्यंत मुदतवाढ 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये | अस्थायी पदांमध्ये Sea 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट , पदांची 
संख्या 
g र 3 4 & द 
१ | मुख्य अभियंता सा.बां. शिंगळं शिका शिक a 
प्रादेशिक विभाग, पुणे 
२ धीक्षक अभियंता, Go | ha Ko 
सा.बां.मंडळ, पुणे 
३ धीक्षक अभियंता, ०७ = शिंका ०७ 
सा.बां.मंडळ, सातारा 
% धीक्षक अभियंता, ox | = ow 
सा.बां.मंडळ, कोल्हापूर 
ष्‌ धीक्षक अभियंता, ou maa 16 ०५ 
सा.बां.मंडळ, सोलापूर 
'एकूण RE 4 - 2 —— Fe RE 
विवरणपत्र (६) रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे 
दि.२८/०२/२०२३ | दि.२८/०२/२०२३ | दि.२८/०२/२०२३ वळ aa 
व पर्यंत मुदतवाढ पर्यंत मुदतवाढ | पर्यंत FRAT 2200207000. 
: | कार्यालयाचे नाव देण्यात आलेल्या देण्यात आलेल्या | देण्या आलेल्या a 
क्र. eet क नती ae ee पर्यंत मुदतवाढ 
अस्थायी पदांची अस्थायी पदांमध्ये । अस्थायी पदांमध्ये ag et 
संख्या. झालेली वाढ. झालेली घट ह पदांची 
संख्या 
g र 3 4 & द 
१ | मुख्य अभियंता सा.बां. शिण 16 ae शिका 
प्रादेशिक विभाग, पुणे 
२ धीक्षक अभियंता, १४१ i= | १६ १२५ 
सा.बां.मंडळ, पुणे 
३ ah अभियंता, ८१ iia ०६ ७५ 
सा.बां.मंडळ, सातारा 
धु धोक्षक अभियंता, १२६ ०१ ०९ ११७ 
सा.बां.मंडळ, कोल्हापूर 
ण धीक्षक अभियंता, ११० ia ०७ १०३ 
सा.बां.मंडळ, सोलापूर 
'एकूण ४५८ Fe ३८ ४२० 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


